राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (National 
Urban Health Mission- (NUHM) अंतर्गत 
रुग्ण कल्याण समितीसाठी नियामक व 
कार्यकारी समितीचे गठण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाशुुप-०२१९/प्र.क्र.२१६/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०१९. 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.नाआअ-२०१५/प्र.क्र.३०/आरोग्य-७अ, दिनांक 
२६ ऑगस्ट, २०१५. 

२) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.राआसो/आरकेएस कक्ष/प्र.क्र.३३/८३००१४/१८-१९, दिनांक ३० ऑक्टोंबर, २०१८. 
आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची 
मान्यता दिनांक ०३ ऑक्टोंबर, २०१८. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 

शासन निर्णय दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१५ विवरणपत्र-४ मधील नागरी प्राथमिक आरोग्य 
केंद्र कार्यकारी समिती (UPHC) मध्ये मुख्य वैद्यकीय अधिकारी/ वैद्यकीय अधिकारी, नागरी 


प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नगरपाळिका सदस्य ऐवजी सदस्य सचिव असे वाचावे. स्वच्छता निरीक्षक 


AN 
~~ 


(Sanitary Inspector) सदस्य सचिव ऐवजी सदस्य असे वाचावे तसेच तालुका आरोग्य 


अधिकारी यांचा सदस्य म्हणून समितीत PAST करण्यात येत आहे. 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. 201909161905302917 असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


M | | j n d Digitally signed by Milind Raghunath Kulkarni 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
R h h postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a g 7 U ही a t 7 2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde24450c1 
1d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2c2c03, 
| k 7 cn=Milind Raghunath Kulkarni 
K 1 a r n | Date: 2019.09.19 16:43:24 --05'30' 
(मिलिंद कुळकर्णी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


शासन निर्णय शुध्दिपत्रक क्रमांकः शाशुप-०२१९/प्र.क्र.२१६/आरोग्य-७ 


२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 

. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. 


नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


